डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत 
योजनेची व्याप्ती वाढविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-०५२१/प्र.क्र. ६०/१८-स, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ११ जून, २०२१ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, क्रमांक सीसीआर-१४९९/प्र.क्र.१३५/२-स, दिनांक २६ एप्रिल, १९९९ व 
शासन शुध्दिपत्रक दिनांक २८ जानेवारी, २०००. 
२) शासन निर्णय क्र. सीसीआर-१४०७/प्र.क्र.२१५/२-स, दि. ११ जून, २००७. 
3) म.स.सं. अधिनियम-१९६० चे कलम ७९(अ) अन्वये शासनाचे निर्देश पत्र 
क्र. सीसीआर-१४०७/प्र.क्र.२१५/२-स, दि. १८ जून, २००७. 
४) शासन निर्णय क्र. सीसीआर-१४१०/प्र.क्र.१०३०/२-स, दि.२८ जून, २०१०. 
५) शासन निर्णय क्र. सीसीआर-१४१०/प्र.क्र.१०३०/२-स, दि.१९ ऑक्टोबर, २०११. 
६) शासन निर्णय क्र. सीसीआर-०६१२/प्र.क्र.२६९/२-स, दि.०३ डिसेंबर, २०१२. 
७) शासन निर्णय क्रमांकः सीसीआर१४०९/प्र.क्र.१०३०/२-स, दि.२० जून, २०१३. 
) 
) 


८) शासन निर्णय क्रमाकं : अर्थसं -०७१६/प्र क्र-२३०/२-स, दि. २६ जुले, २०१६. 
९) शासन परिपत्रक क्रमांक: व्यासयो ०९१७/प्र.क्र. २१०/२-स, दि.०२ नोव्हेंबर, २०१७. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्रातील शहोतकऱ्यांना सहकारी कृषी पतसंस्था मार्फत दिलेल्या पीक कर्जावरील व्याज 
दरात वसुलीशी निगडीत प्रोत्साहनात्मक सूट देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय शासनाने दिनांक 
२४/११/१९८८ रोजी घेतला होता. शेतकऱ्यांना कृषी निविष्ठा खरेदीसाठी अल्पदराने पिक कर्ज 
मिळावे व या कर्जाची परतफेड मुदतीत व्हावी यासाठी कर्जाच्या व्याजदरात सवलत देण्याची ही 
योजना शेतकऱ्यांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय झालेली आहे. शासनाने वेळोवेळी या योजने मधील कर्ज 
मर्यादा व व्याज दरातील सवलत यामध्ये सुधारणा केळेली असून त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 


अ. । राज्य शासन निर्णय | कर्ज मर्यादा रक्‍कम व्याजदर | नवीन सुधारणा 

क्र. | दिनांक रुपये सवलत % 

eee. २ नोव्हे., १९९१ १०,००० ४% 1-1 

2 | WH, १९९४ १५,००० ४% fF 

3 | २६ एप्रिल, १९९९  । २५,००० ४% डा. पंजाबराव देशमुख व्याज 

सवलत योजना नामकरण 

४  ।११जून, २००७ २५,००० ४% 
२५,००० ते ३.०० लाख | 2% 

4% | २८ जून, २०१० ५०,००० ४% राष्ट्रीयकृत बका, ग्रामिण 
५०,००० ते ३.०० लाख ।२% बँका व खाजगी बँका यांचा 

समावेश 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०५२१/प्र.क्र. ६०/१८-स 


६ | १९ ऑक्टोबर, 2099 | १.०० लाख ३% 2 
१.०० ते 3.00 लाख २% 

७ =| 3 डिसेबर, २०१२ १.०० लाख ३% eo | 
१.०० ते 3.00 लाख १% 


सध्या शेतकऱ्यांनी रू. ३.० लाखापर्यंत घेतलेल्या कर्जावर बँकातर्फ ६ % व्याज आकारण्यात 
येते व या कर्जाची परतफेड मुदतीमध्ये केल्यास राज्य शासन व केंद्र शासन यांच्यामार्फत देण्यात 
येणाऱ्या व्याजदरातीळ सवलतीचा तपज्लील पुढील प्रमाणे आहे. 


अ. | राज्य शासन ।कर्जमर्यादा रक्कम राज्य केद्र एकुण | aaa 
क्र. | निर्णय दिनांक शासन शासन | ane ना उपलब्ध 
व्याज दर ।व्याजदर | सवळत | परिणाम 
सवलत % | सवलत ।% कारक 
% व्याजदर 
% 
ca २ 3 8 4 (8+4) 
२ | 03/92/2092 रु. 9.00 SR Tat | 3% ६% ०% 
रु. १.०० ते रु. ३.०० | 9% ३% =| 8% 2% 
लाख पर्यंत 


केंद्र शासन रू. ३.०० लाख कर्ज मर्यादेपर्यंत अल्प मुदत पीक कर्जाची परतफेड विहित मुदतीत 
केल्यास सरसकट 3% व्याज दरात सवलत देते मात्र राज्य शासन रू.१.०० लाख कर्ज मर्यादेपर्यंत 
3% व्याज सवलत व रू.१.०० लाख ते ३.०० लाख या कर्ज मर्यादेपर्यंत १% टक्का व्याज दरात सवलत 
देते, यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना रु.१.०० लाखापर्यंत अल्प मुदत पीक कर्जाची परतफेड 
मुदतीमध्ये केल्यास एकूण व्याजदरात ६% सवलत मिळून अंतिमतः त्यांना सदर कर्ज 0% (शून्य टक्के) 
व्याजदराने उपलब्ध होते. मात्र शहोतकऱ्यांना रु.१.०० ते ३.०० लाख या कर्ज मर्यादेमध्ये २% व्याज 
भरावे लागते. महागाईमुळे कृषी निविष्ठांच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे शेतकऱ्यांना रू.१.०० 
लाखापेक्षा जास्त कर्ज घेणे गरजेचे झालेले आहे. त्यामुळे शहोतकऱ्यांना रु. 3.00 लाख मर्यादेपर्यंतचे 
अल्प मुदत पीक कर्ज हे सरसकट 0% (शून्य टक्के) व्याजदराने मिळावे ही शोतकऱ्यांची अपेक्षा 
विचारात घेऊन मा. उपमुख्यमंत्री तथा मा.मंत्री (वित्त व नियोजन) यांनी मार्च २०२१ च्या अर्थसंकल्पीय 
अधिवेशनात शेतकऱ्यांना रुपये ३.०० लाख पर्यंतचे पीक कर्ज हे 0% (शून्य टक्के) व्याजदराने देण्यात 
यावे अशी घोषणा केली होती या अनुषंगाने डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेची व्याप्ती 
वाढविण्याची बाब विचाराधीन होती, आता या संदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतले आहेत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०५२१/प्र.क्र. ६०/१८-स 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने “डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवळत योजना” 
ही पीक उत्पादन प्रोत्साहन योजना संदर्भाधीन शासन निर्णयाद्वारे राज्यामध्ये अंमलात आणण्यात 
आलेली आहे. सदर योजनेचा अधिकाधिक शेतकऱ्यांना फायदा होण्याच्या अनुषंगाने अल्प मुदत पीक 
कर्ज घेऊन त्याची परतफेड विहित मुदतीमध्ये करणाऱया शेतकऱयांना सन २०२१-२०२२ या 
वर्षापासून पुढील प्रमाणे व्याज दरात सवलत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. 


डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेमध्ये सन २०२१-२०२२ या वर्षापासून पीक 
कर्ज घेऊन त्याची परतफेड मुदतीमध्ये करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पुढील प्रमाणे व्याज दरात सवळत 
देण्यात यावी. 
(१ सध्या शेतक-यांना रु.१.०० लाख मर्यादेपर्यंत अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्‍कम विहित 
मुदतीत परतफेड केल्यास त्यांना ३% व्याज दरात सवलत देण्यात येते, ती कायम ठेवावी. 


(२) सध्या रु.१.०० लाख ते रु ३.०० लाख या कर्ज मर्यादेमध्ये होतक-यांनी अल्प मुदत पीक 
कर्जाची परतफेड विहित मुदतीस केल्यास १% व्याज दरात सवलत देण्यात येते, यामध्ये आता 
अधिक २% व्याज दरात सवलत वाढवून देण्यात येत आहे, जेणेकरून या कर्ज मर्यादेत व्याजदरात 
एकूण 3% व्याज सवलतीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळेल. 


(३) उपरोक्त व्याज दरात सवलत सुधारणेमुळे शेतकऱ्यांना रु. ३.०० लाख कर्ज मर्यादेपर्यंत 
अल्प मुदत पीक कर्जाची परतफेड विहित मुदतीत केल्यास सरसकट ३% व्याज सवलतीचा लाभ 
देण्यात यावा, जेणे करून रू. ३.०० लाख मर्यादेपर्यंत अल्प मुदत पीक कर्ज घेवून त्याची मुदतीत 
परतफेड करणा-या शेतक-यांना केंद्र शासनाचे 3% व्याज सवळत विचारात घेऊन सदर कर्ज 
शेतक-यांना शून्य टक्के (0%) व्याज दराने उपलब्ध होईल. 


(४ या योजनेच्या इतर अटी व शार्ती यापूर्वी ठरवून दिलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे कायम 
राहतील. 


२. अशाप्रकारे उपरोक्‍त योजनेचे अधिक स्पष्टीकरण देण्याच्या दृष्टीने रु.३.०० लाखापर्यंत अल्प 
मुदत पीक कर्ज घेऊन त्याची विहित मुदतीत परतफेड केल्यास शेतक-यांना व्याज दरात ३% सवलत 
देण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२०९/१४३१, 
दिनांक ११/०६/२०२१ आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२८१/२०२१/व्यय-२, 
दिनांक ११/०६/२०२१ अन्वये प्राप्त मंजूरीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर योजनेची प्रभावी पणे अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने सहकार आयुक्‍त व निबंधक 
कार्यालयाने सर्व संबंधीतांना मार्गदर्शक सूचना निर्गमित कराव्यात. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०५२१/प्र.क्र. ६०/१८-स 


सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२१०६१११८२९२२२४०२ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Ashok Hanmanlu 
Damayyawar a 
(अशोक ह. TATA ) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२) मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

3) मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिवमंत्राळय, मुंबई ३२. 

४) मा. राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई ३२. 

५) मा. विधानसभा सदस्य व विधान परिषद सदस्य (स्वी 
) 
) 
) 
) 


६) अप्पर मुख्य सचिव (मदत व पुनर्वसन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 32. 

७) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८) आयुक्त, कृषी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९) संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

qo) समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLBC) बँक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे 

११) जिल्हाधिकारी (सर्वी 

१२) सह सचिव, भारत सरकार, कृषी मंत्रालय (सहकार विभाग) कृषी भवन, नवी दिल्ली. 
) 
) 


१३) महाव्यवस्थापक, राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक, प्रादेशीक कार्यालय, पुणे 
१४) मुख्य अधिकारी, आर.बीय आय, अँग्रिकल्चरल क्रेडीट डिपार्टमेंट, सेंट्रल ऑफीस, गारमेंट 
हाऊस, मुंबई१८ 
१५) उप मुख्य अधिकारी, आर.बी. आय, अँग्रिकल्चरल क्रेडीट डिपार्टमेंट, सेंट्रल ऑफीस, 
गारमेंट हाऊस, बई १८ 
१६) विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था. (सर्वी 
१७ जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. (सर्व) 
१८) कार्यकारी संचालक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (सवी 
१९) प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई 
) 
) 
) 


२०) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, Has, मुंबई 
२१) सर्व कार्यासने, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
22) निवड नस्ती - १८स. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


